आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक व त्यांच्या 
अधिनस्त असलेल्या कार्यालयातील एकूण ७,४८४ 
अस्थायी पदांना दि.०१ मार्च, २०२३ ते दि.३१ 
ऑगस्ट, २०२३ पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र: अस्थाप-२०२३/प्र.क्र.३७/का-७, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १९ एप्रिल, २०२३. 


वाचा :- १. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक: अस्थाप-२०२२/ 
प्र.क्र.१७/का-७, दि.१५ सप्टेंबर, २०२२. 

२. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्रमांक: प्रशा-२०२३/ 
प्र.क्र.०१/का.२(९)/२५६६, दि.०६.०४.२०२३, प्रशा-२०२३/ प्र.क्र.०१/ 
का.२(९)/२६८०, दि.१३.०४.२०२३ व क्र.प्रशा-२०२३/प्र.क्र.०१/ का.२(९)/ 
२७१९, दि.१८.०४.२०२३. 

३. शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०८ फेब्रुवारी, २०२३. 

४. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांकः पदआ-३८१७/ 
प्र.क्र.१३९/का-१५, दि.१६ नोव्हेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना:- 


आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या 
कार्यालयातील व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यालयातील एकूण ९,४७३ अस्थायी पदांना 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये दि.०१ सप्टेंबर, २०२२ ते दि.२८ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदत संपल्याने आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी संदर्भ 
क्र.२ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या कार्यालयातील व 
त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यालयातील एकूण ७,४८४ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या कार्यालयातील व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या 
कार्यालयातील पुढील कोष्टकात नमूद केलेल्या एकूण ७,४८४ अस्थायी पदांना दि.०१ मार्च, २०२३ ते 
दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदांच्या 
आढाव्यानंतर 
सुधारित 
आकृतीबंध 
नुसार मंजूर 
पदांपैकी 
अस्थायी पदे 
।१. | सह आयुक्त (शिक्षण) एस-२५: ७८८००-२०९२०० | 0१ | 
र उप आयुक्त एस-२३: ६७७००-२०८७०० ०२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२३/प्र.क्र.३७/का-७ 


३. प्रकल्प अधिकारी वर्ग-१ (श्रेणी-२) एस-२०: ५६१००-१७७५०० १२ 
४. सहायक आयुक्‍त एस-२०: ५६१००-१७७५०० (२ ० 
षु. सहायक आयुक्‍त (शिक्षण) एस-२०: ५६१००-१७७५०० ०५ 
६. अधिक्षक अभियंता (सार्व.बांधकाम) एस-२५: ७८८००-२०९२०० ०२ 
७ सह संचालक (वित्त) एस-२५: ७८८००-२०९२०० | a || 
उप अभियंता (सार्व.बांधकाम) एस-२०: ५६१००-१७७५०० ०२ 

सह आयुक्त (नियो) एस-२५: ७८८००-२०९२०० = 

[ees «| सहायक आयुक्‍त (लेखा) 'एस-२०: ५६१००-१७७५०० ०४ 
(१८. || वरिष्ठ संशोधन अधिकारी (नियोजन) । एस-२०: ५६१००-१७७५०० ०४ 
१२. । उप अभियंता (सा.बां.) एस-२०: ५६१००-१७७५०० ०२ 
१३. | उप अभियंता (विद्युत) एस-२०: ५६१००-१७७५०० ea | 
१४. । कार्यकारी अभियंता एस-२३: ६७७००-२०८७०० 10१ 
एकूण गट-अ ४९ 

१६. | सहायक प्रकल्प अधिकारी एस-१५: ४१८००-१३२३०० ष्ट 
१७. | सहायक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण) । एस-१५: ४१८००-१३२३०० १०३ 
१८. । नियोजन अधिकारी एस-१५: ४१८००-१३२३०० ०९ 
१९. | लेखा अधिकारी एस-१६: ४४९००-१४२४०० ४० 
एकूण गट-ब २१० 

२०. । कुलप्रमुख एस-१५: ४१८००-१३२३०० ०२ 
२१. | कार्यालय अधिक्षक एस-१४: ३८६००-१२२८०० ५३ 
२२. | कार्यालय अधिक्षक (शिक्षण) एस-१४: ३८६००-१२२८०० शिक तळ 
२३. | कनिष्ठ अभियंता एस-१४: ३८६००-१२२८०० ०४ 
२४. । वरिष्ठ शि.वि. अधिकारी एस-१४: ३८६००-१२२८०० १५ 
२५. । संशोधन सहायक एस-१४: ३८६००-१२२८०० १८ 
२६. । व.आ.वि.निरिक्षक एस-१४: ३८६००-१२२८०० ३६ 
२७. | लघुलेखक उच्चश्रेणी एस-१५: ४१८००-१३२३०० ०२ 
२८. | लघुलेखक निम्नश्रेणी एस-१४: ३८६००-१२२८०० ०५ 
२९. | माध्यमिक मुख्याध्यापक एस-१७: ४७६००-१५११०० २६० 
३०. | माध्यमिक शिक्षक एस-१४: ३८६००-१२२८०० ११५५ 
३१. । कनिष्ठ महा.शिक्षक एस-१६: ४४९००-१४२४०० ५४६ 
३२. | प्राथमिक मुख्याध्यापक एस-१४: ३८६००-१२२८०० ०४ 
३३. | पदविधर प्राथमिक शिक्षक एस-१४: ३८६००-१२२८०० | — “4. | 
३४. | गृहपाल पुरुष/महिला एस-१४: ३८६००-१२२८०० २०९ 
३५. । सहायक शिक्षक (माध्यमिक) एस-१४: ३८६००-१२२८०० १८ 
३६. | कनिष्ठ शि.वि.अधिकारी (कार्या) एस-१३: ३५४००-११२४०० १७२ 
३७. | कनिष्ठ शि.वि.अधिकारी (fa) एस-१३: ३५४००-११२४०० १२० 
३८. । उपलेखापाल/वरिष्ठ लेखापाल एस-१३: ३५४००-११२४०० ९२ 
३९. | मुख्यलिपीक एस-१३: ३५४००-११२४०० ३७ 
४०. | आदिवासी विकास निरिक्षक एस-१३: ३५४००-११२४०० ६३ 
४१. | वरिष्ठ लिपीक एस-०८: २५५००-८११०० ३१६ 
४२. । सांखिको सहायक एस-१३: ३५४००-११२४०० ३३ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२३/प्र.क्र.३७/का-७ 


४३. | लघुटंकलेखक एस-०८: २५५००-८११०० १५ 
४४. । लिपीक टंकलेखक/कनिष्ठ लिपीक | एस-०६: १९९००-६३२०० ८६१ 
४५. | प्राथमिक शिक्षक एस-१०: २९२००-९२३०० १३५६ 
vg. | चित्रकला शिक्षक एस-१०: २९२००-९२३०० ०२ 
४७. ।नर्स एस-०८: २५५००-८११०० ०२ 
४८. | अधिक्षक एस-०८: २५५००-८११०० २०० 
४९. | स्री अधिक्षीका एस-०८: २५५००-८११०० | ago 
५०. । प्रयोगशाळा सहायक एस-०६: १९९००-६३२०० ७७ 
५१. | ग्रंथपाल एस-०८: २५५००-८११०० ६० 
५२. | कनिष्ठ अभियंता (सार्व.बांधकाम) एस-१४: ३८६००-१२२८०० ०८ 
५३. । सहायक लेखा अधिकारी एस-१५: ४१८००-१३२३०० २३ 
एकूण गट-क ५८८६ 
५४. | चौकीदार एस-०१: १५०००-४७६०० २८९ 
५५. । स्वयंपाकी एस-०३: १६६००-५२४०० १०५० 
एकूण गट-ड १३३९ 
एकूण गट-अते गट-ड | ७,४८४ 


२. उपरोक्त ७,४८४ अस्थायी पदांवरील वेतनादी भत्यांचा खर्च खालील कोष्टकात नमूद करण्यात 
आलेल्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली खर्च करण्यात यावा आणि तो मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र 'लेखाशीर्ष 


| मागणी क्रमांक टी-२, २२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे 
कल्याण ०२, अनुसूचित जमातीचे कल्याण-००१-संचालन व प्रशासन (०१) जनजाती कल्याण 
आयुक्‍त (२२२५ १०२५) 


२ | मागणी क्रमांक टी-२, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे 
कल्याण ०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण-००१-संचालन व प्रशासन (०२) जनजाती 
कल्याण आयुक्‍त (२२२५ १०३४) 


2 मागणी क्रमांक टी-२, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे 
कल्याण ०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण-००१-संचालन व प्रशासन (०३) जनजाती 
कल्याण आयुक्‍त (२२२५ १०४३) 


४ | मागणी क्रमांक टी-५, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे 
कल्याण-जनजाती क्षेत्र उपयोजना-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-०२ अनुसूचित जमातीचे 
कल्याण-७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत उपयोजना-राज्य योजनेअंतर्गत योजना 
(०१)(०१) आदिवासी विकास आयुक्तालय (२२२५ १३९३) 


५ | मागणी क्रमांक टी-५, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्प 
संख्यांक यांचे कल्याण, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण-७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत योजना, (०१)(०१) आदिवासी विकास आयुक्तालय 
(2224 9383) 


६ । मागणी क्रमांक टी-२, 2224 अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्गीयांचे 
कल्याण- पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना-जनजाती क्षेत्र उपयोजना/जनजाती क्षेत्राबाहेरील 
योजना ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण-२७७-शिक्षण, ०१ मागासवर्गीय मुला मुलीसाठी 
शासकीय वसतीगृह सुरु करणे व त्यांचे परिरक्षण करणे (२२२५ १५५३)(२२२५ १९५६) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२३/प्र.क्र.३७/का-७ 


अ.क्र. 


लेखाशीर्ष 


9 


मागणी क्रमांक टी-२, 2224 अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे 
कल्याण- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-जनजाती क्षेत्र उपयोजना/जनजाती क्षेत्राबाहेरील 
योजना ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण-२७७-शिक्षण, ४ आश्रमशाळा समूह (०१) ०४ 
(०१)(२२२५ १५८२)(२२२५ २००३) 


८ | मागणी क्रमांक टी-५, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे 
कल्याण-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- ०२, अनुसूचित जमातीचे कल्याण-७९६-जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना- राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (६०) 
आश्रमशाळा समुह- (२२२५ डी ७३४ 

९ | मागणी क्रमांक टी-५, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 


अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण- पंचवार्षिक योजने अंतर्गत योजना, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
०२) अनुसूचित जमातीचे कल्याण-७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना व (०१) (५९) मुलांसाठी व 
मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह (राज्यस्तर योजना) (कार्यक्रम) (२२२५-डी ७२५ 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.०८ 
फेब्रुवारी, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागाना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०४१९१६३१०३८५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by SANJAY SHANKAR PAWAR 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व ATG, ~=SANJAY Shane, लाया 


2.5.4.20=87d70c1a0593bf5c06873ae999a91 6e4dcb5 10ed7c370e0b6 
73d22241259138! 


ICode=400032, st=Maharash 
ber=22C658CF73A4E07 1F226EC976AD521E4CC7292F3F 10 
71030B93ACF9848BB7DAA, cn=SANJAY SHANKAR PAWAR 


04,19 16:36:34 +05'3 


(सं. शं. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे / नागपूर / नाशिक / अमरावती 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), (महाराष्ट्र -१) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), (महाराष्ट्र -२) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 


- महालेखापाल (लेखापरिक्ष), (महाराष्ट्र -१) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), (महाराष्ट्र -२) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

९. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११. सर्व उप कोषागारे अधिकारी, 

१२. कक्ष अधिकारी (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१३. कक्ष अधिकारी (का-१५), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४. वित्त विभाग (व्यय-१४/आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई, 

१५. निवड नस्ती (का.७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


